महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), 
गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी पदावर 
कार्यरत अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
करण्याकरिता प्रतिवेदन अधिकारी व 
पुनर्विलोकन अधिकारी घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-४११८/प्र. क्र. ७०/प्रश्ा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ५ जुले,२०२१ 


वाचा: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-४११८/प्र. क्र. ७०/प्रशा-२ , 
दिनांक ०८.०६.२०१८ 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर कार्यरत 


असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१६-१७ या प्रतिवेदन वर्षापासून “महापार” या 


ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदविणे अपेक्षित होते. तथापि, शासन निर्णय दिनांक ०८.०६.२०१८ अन्वये 


सदर कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार 


या ऑनलाईन प्रणालीत समाविष्ट होऊ शकले नाहीत. याकरीता सदर कार्यपध्दती मध्ये बदल 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे . 


शासन निर्णय- 


या झासन निर्णयान्वये वाचा येथे नमूद दिनांक ०८.०६.२०१८ रोजीचा झासन निर्णय 


अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील 


अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन करण्याकरीता प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी पुढीलप्रमाणे 


घोषित करण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-४११८/प्र. क्र. ७०/प्रशा-२ 


अ.क्र. अधिकारी प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन अधिकारी 
हि . __। शिक्षणाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
(प्राथमिक/माध्यमिक/ निरंतर 
शिक्षण) 
२. | शिक्षण निरीक्षक ( मुंबई जिल्हा) | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, | शिक्षण संचालक, माध्यमिक व 
मुंबई विभाग, मुंबई. उच्च माध्यमिक शिक्षण 
संचालनालय, पुणे 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०२ १०७०५१७४१५९२३८२१ असा 


आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Charushila a 
Devendra Chaudhari वाचायची 


2021.07.05 17:43:06 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे. 
) सर्व शिक्षण संचालक. 
) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, परिक्षा परिषद, पुणे 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc AN 


o~ 


षु 
सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर शिक्षण/ शिक्षण निरीक्षक) 

प्रत माहितीसाठी 


१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
) निवडनस्ती 


&, ८:८४ 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


